RNI No. MAHBIL 06425 / 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn . No . L /RNP /PNCEM - 132 / 2013 
www .dgps .maharashtra . gov . in 


YamARL 


. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - २८ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


[ पृष्ठ २ 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक विकास/ ग्रामपंचायत / कावि -२४/ २०१५. – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांनी त्यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक/जिपसो/ 
ग्रामपंचायत / १६१२ /२०१५ , दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१५ चा अहवाल या कार्यालयाकडील ई-मेलद्वारे प्राप्त झाला आहे . 

त्यानुसार ग्रामपंचायतचा अर्ज क्रमांक ४/ २०१५ या अर्जावर दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१५ रोजी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी आदेश पारीत करून 
ग्रामपंचायत शेवेरे येथील एकूण ९ सदस्यांपैकी सर्व सदस्यांना निरर्ह घोषित केल्याचे कळविले आहे. तसेच ग्रामपंचायत शेवरे, तालुका माढा या ग्रामपंचायीची 
मुदत नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , सोलापूर यांनी सर्व सदस्यांना निरर्ह घोषित केलेमुळे ग्रामपंचायत विघटन करणेबाबत 
विनंती केलेली आहे . 

सदर सर्व बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ ( १) अ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी, एस . 
चोक्कलिंगम , विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग , पुणे असे आदेशित करीत आहे की, हा आदेश शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून सोलापूर 
जिल्ह्यातील तालुका माढा येथील ग्रामपंचायत शेवरे ही ग्रामपंचायत विघटित करणेत येत आहे. 

एस. चोक्कलिंगम , 

आयुक्त, पुणे विभाग, 
पुणे, २३ ऑक्टोबर २०१५. 


पुणे . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पसन/ कावि / ३८१/ २०१५. महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती, औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ (१) आणि 
महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक ) (सुधारणा) नियम , २००९ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सौरभ 
राव, जिल्हाधिकारी, पुणे या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की, पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे या नगर परिषदेच्या दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१५ 
रोजी अध्यक्षपदासाठी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील उमेदवाराची नगर परिषद अध्यक्ष म्हणून निवड झालेली आहे . 

परिशिष्ट 
नगर परिषदेचे नाव निवड झालेल्या अध्यक्षाचे नाव 

अध्यक्षपदाकरिता आरक्षण 


अ . क्र . 


तळेगाव दाभाडे 


भेगडे माया तुषार 


महिला ( खुला) प्रवर्ग 

सौरभ राव , 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


पुणे, २६ ऑक्टोबर २०१५ . 


एच- ४८६ , भाग एक -अ (पु. वि.पु.)-२८- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- अ - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७ - १३ , शके १९३७ 


By Collector, Pune 

Order 
___ No PSN/ WS/ 381/ 2015. — In exercise of the powers vested in me under Section 19 ( 1) of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 and Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats (President Election ) (Amendment) Rule , 2009, I, Sourabh Rao , 
Collector, Pune hereby publish the name of person who have been declared elected as president of the 
Municipal Council, Talegaon Dabhade, in the Election held on dated 15th October 2015 . 
Sr. No . Name of Municipal Council Name of the President elected Reservation for the President 


Talegaon Dabhade 


Bhegade Maya Tushar 


Female ( Open) category 


SOURABH RAO , 
Collector, Pune. 


Pune, 26th October 2015 . 


आदेश 
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १- ड) नुसार नगर परिषदेच्या नगरसेवकपदाची 
निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरवलेबाबत . 

क्रमांक पसन/ कावि /३७९/ २०१५. –( १) इंगवले गणेशकुमार लक्ष्मण, (२) कोकणे संतोष प्रकाश, ( ३) सांडभोर नरेंद्र मारुती, ( ४) गोसावी 
शितल गणपत , ( ५) होले उर्मिला सुभाष , (६) गवळी सुलोचना दादाभाऊ , ( ७ ) भोरे सुनिता दिलीप , (८ ) सांडभोर मनिषा बाळासाहेब , 
( ९) होरे शालन सर्जेराव, ( १० ) वाळुज संतोष मारुती, (११) मते विशाल बाळू, ( १२ ) घुमटकर विद्या महेंद्र, ( १३ ) भुजबळ अनिल ज्ञानेश्वर , 
(१४) खेडकर उत्तम रोहिदास, (१५) लोखंडे दिलीप पोपट , ( १६ ) देशमुख उज्ज्वला उल्हास , राजगुरुनगर नगर परिषदेच्या दिनांक 
२२ एप्रिल २०१५ रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत खर्चाचा हिशोब विहित मुदतीत सादर केला नाही अथवा सादर न करण्याचे सबळ 
कारण देऊ शकले नाही . त्यामुळे महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १- ड) नुसार 
नगरपरिषदेच्या नगरसेवकपदाची निवडणूक लढविण्यास आपणास अनर्ह ठरविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला असून तो सोबत जोडला 
आहे. आपणास सदर आदेशाविरुद्ध अपील करावयाचे असल्यास ते मा . विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे, विधान भवन , पुणे यांचेकडे 
करता येईल . 

सौरभ राव, 

जिल्हाधिकारी, पुणे . 
पुणे , २६ ऑक्टोबर २०१५. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE 


